RNINo . MAHBIL / 2012 / 72704 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक - ८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ४ - १० , २०२१ / कार्तिक १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ० ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


35 


, 


, 


महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी ( उपकर ) ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२१ 

अधिसूचना 
क्रमांक एलआरआर / ईडीएन - ईजीएस / सेस / ३११०७ / २०१२ / नपा -२ / ई टपाल / ४ / ५३ / २ ९ ७ / २०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी 
दिनांक ३ डिसेंबर २०१२ रोजी महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी ( उपकर ) ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१२ प्रख्यापित केला होता ; 

३ 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी ( उपकर ) ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१२ याद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र 
शिक्षण आणि रोजगार हमी ( उपकर ) अधिनियम , १ ९ ६२ ( १ ९ ६२ चा महा . २७ ) च्या कलम ४ च्या खंड ( अ ) मधील उपखंड ( दोन ) व कलम 
६ - ब च्या खंड ( अ ) मधील उपखंड ( दोन ) नुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , ( १ ९ ६५ चा ३ ) या 
अन्वये गठित केलेल्या वरणगाव नगरपरिषदेच्या , नगरपालिका क्षेत्राच्या बाबतीत दिनांक १ एप्रिल २०२१ पासून जमिनींचे किंवा इमारतींचे 
भांडवलीमूल्य मालमत्ता कराच्या आकारणीच्या मूलाधार म्हणून स्वीकारलेल्या , निवासी व निवासेतर प्रयोजनांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या किंवा 
वापरण्याचा हेतू असलेल्या जमिनींवर व इमारतींवर आकारण्यात येणाऱ्या दरांचा प्रस्ताव , नगरपालिकेकडून प्राप्त झाल्यावर , दर राजपत्रातील 
अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत . 

आता त्याअर्थी , महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी ( उपकर ) ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१२ याद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र 
शिक्षण आणि रोजगार हमी ( उपकर ) अधिनियम , १ ९ ६२ च्या कलम ४ च्या खंड ( अ ) मधील उपखंड ( दोन ) व कलम ६ - ब च्या खंड ( अ ) 
मधील उपखंड ( दोन ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून जिल्हाधिकारी , जळगाव यांना वरणगाव नगरपरिषदेकडून प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्याने जिल्हाधिकारी , जळगाव यांच्या कार्यक्षेत्रामधील वरणगाव नगरपरिषदेच्या क्षेत्रासाठी , निवासी व निवासेतर प्रयोजनांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या 
किंवा वापरण्याचा हेतू असलेल्या जमिनींवर व इमारतींवर आकारण्यात येणाऱ्या भांडवलीकृत मूल्यावर आधारित राज्य शिक्षण उपकर व रोजगार 
हमी उपकर ज्या दराने वरणगाव नगरपरिषदेने आकारावयाचे व गोळा करावयाचे आहेत ते दर , याद्वारे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
दिनांक १ एप्रिल २०२१ पासून अधिसूचित करीत आहे . 

अनुसूची 
शिक्षणकर 

रोजगारकर 


1 


अ . क्र . 


वापर प्रकार 


१ 


३ 


४ 


१ 


०.०००२५ 


लागू नाही 


२ 


खुला भूखंड 
निवासी ( इमारती ) 
बिगर निवासी ( इमारती ) 


०.०००२५ 


लागू नाही 


३ 


0.0008 


०.०००२ 

अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , २६ ऑक्टोबर २०२१ . 


( 
9 
) 


) 


वि ( एच ) २७४ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ४ - १० , २०२१ / कार्तिक १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 
, 

/ 


- 


१ 


BY COLLECTOR , JALGAGON 


OFFICE OF THE COLLECTOR AND DISTRICT MAGISTRATE , JALGAON 


Maharashtra Education and Employment Guarantee ( Cess ) Act , 1962 


NOTIFICATION 


No. LRR / EDN / EGS / Cess / 31107 / 2012 / 91-3 / 5-2918 / 8 / 43 / 290 / 2029.- Whereas , the Maharashtra 
Education and Employment Guarantee ( Cess ) ( Amendment ) Act , 2012 ; 


and whereas , sub - clause ( ii ) of clause ( a ) of section 4 and sub - clause ( ii ) of clause ( a ) of Section 
6 - B of the Maharashtra Education and Employment Guarantee ( Cess ) Act , 1962 ( Mah . XXVII of 1962 ) 
as Amended by the Maharashtra Education and Employment Guarantee ( Cess ) ( Amendment ) Act 2012 , 
empowers the Collector to notify the rates of a tax on lands and buildings used or intended to be used 
for a residential and non - residential purpose , to be levied with effect from 1st April 2021 in the municipal 
area of Varangaon Municipal Council Constituted under the Maharashtra Municipal Councils , 
Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 by Notification in Official Gazette on receipt of the 
proposal from Varangaon Municipal Council from that purpose . 


a 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - clause ( ii ) of clause ( a ) of Section 4 and 
sub - clause ( ii ) of clause ( a ) Section 6 - B of the Maharashtra Education and Employment Guarantee 
( Cess ) Act , 1962 as amended by the Maharashtra Education and Employment Guarantee ( Cess ) 
( Amendment ) Act , 2012 the Collector , Jalgaon district upon receipt of proposal from Varangaon Municipal 
Council hereby , notifies the rates of a tax on lands and buildings used of intended to be used for a 
residential and non - residential purpose , at which the State Education Cess and Employment Guarantee 
Cess on capital value of lands and buildings , shall be levied and collected by the Varangaon Municipal 
Council as mentioned in the schedule appended hereto , in the municipal area within the jurisdiction of 
Collector , Jalgaon with effect from the 1st April 2021 . 


Schedule 


S. No. 


User class 


Education Cess 


Employment 
Guarantee Cess 


1 


2 


3 


4 


1 


Lands 


0.00025 


NA 


.. 


2 


Residential ( Buildings ) 


0.00025 


NA 


.. 


3 


Commercial ( Buildings ) 


0.0004 


.. 


0.0002 


ABHIJEET RAUT , 
Collector , Jalgaon . 


Jalgaon , 26th October 2021 . 


7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ 


नाशिक विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ४ - १० , २०२१ / कार्तिक १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


३ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खाली दर्शविलेल्या दिनांकांस प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


बुधवार , ऑक्टोबर ६ , २०२१ / आश्विन १४ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचले : महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ , पोट - कलम ( ४ ) व महाराष्ट्र 

नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष निवडणूक ) नियम , २००५ व सुधारणा २००६ . 


आदेश 


, 


क्रमांक पालिका -३ / कावि -२६७ / २०२१.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ , 
पोट - कलम ( ४ ) व महाराष्ट्र नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष निवडणूक ) नियम , २००५ व सुधारणा , २००६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ , पोट - कलम ( ४ ) च्या तरतुदींनुसार 
यावल नगरपरिषदेत निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 
यास्तव , मी , अभिजीत राऊत , जिल्हाधिकारी , जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रकटनाद्वारे खालील 

नमूद 

उमेदवार हे 
यावल नगरपरिषदेच्या उपाध्यक्ष पदासाठी निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे . 

अनुसूची 
निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 

नगरपरिषदेचे नाव 


" 


" 


१ 


२ 


अभिमन्यु विश्वनाथ चौधरी 


यावल 


अभिजीत राऊत , 


जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , ३० सप्टेंबर २०२१ . 


शुक्रवार , ऑक्टोबर ८ , २०२१ / आश्विन १६ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचले : ( १ ) मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र , रानिआ / जिपपंस -२०२१ / प्र.क्र .५ / का .७ , दिनांक १३ सप्टेंबर २०२१ . 

( २ ) या कार्यालयाकडून प्रसिध्द करण्यात आलेली दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ रोजीची अधिसूचना . 


आदेश 


- 


क्रमांक क / कक्ष -५ / ग्रा.पं. / जि.प.पं.स. / कावि -१०१ ९ / २०२१ . – मा . राज्य निवडणूक आयोगाकडील उपोद्घातातील नमूद क्रमांक १ च्या 
पत्रान्वये धुळे जिल्हा परिषदेतील १५ निवडणूक विभागांतील रिक्त पदांसाठी व शिरपूर , साक्री , शिंदखेडा व धुळे या ४ पंचायत समित्यांमधील 
निर्वाचक गणांमधील ३० रिक्त पदांसाठी न्यायालयीन निर्णयानुसार पोट - निवडणूक -२०२१ चा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला . त्यानुसार 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सदरच्या रिक्त जागांसाठी मतदान प्रक्रिया व दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया घेण्यात 
आली . 


, 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ९ , पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( अ ) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
( निवडणूक विभाग आणि निवडणुका घेणे ) नियम , १ ९ ६२ मधील नियम ६६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन 
मी , जलज शर्मा , जिल्हाधिकारी , धुळे असे जाहीर करतो की , धुळे जिल्हा परिषद पोट - निवडणूक -२०२१ यात खालील नमूद केलेले उमेदवार 
हे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या जिल्हा परिषद निवडणूक विभागातून धुळे जिल्हा परिषदेवर सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ 


नाशिक विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ४ - १० , २०२१ / कार्तिक १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट -१ 


अ . क्र . तालुक्याचे 


निवडून आलेल्या 


उमेदवाराचा पत्ता 


नाव 


निवडणूक 
विभागाचा 
क्रमांक व नाव 


निवडून 
आलेला 
प्रवर्ग 


सदस्याचे नाव 


१ 


२ 


४ 


६ 


१ 


वारुडे ललीत मधुकर 


> 


, 


४ 


धुळे 


७ 


४५ फागणे 


> 


, 


, 


१० 


४ ९ नेर 


" 


३ 

५ 
शिंदखेडा १८ बेटावद सर्वसाधारण 

मुक्काम म्हळसर , पोस्ट मुडावद , 

तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे . 
२ शिंदखेडा १ ९ नरडाणा सर्वसाधारण स्त्री सिसोदे संजीवणी संजय 

नरडाणा , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे 
३ शिंदखेडा २१ मालपूर सर्वसाधारण रावल महावीरसिंग नरेंद्रसिंग 

मालपूर , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे 
शिंदखेडा २४ खलाणे सर्वसाधारण स्त्री कदम सोनी युवराज 

कलमाडी , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे 
धुळे ४२ लामकानी सर्वसाधारण स्त्री देवरे धरती निखिल 

मुक्काम पोस्ट बोरीस , तालुका - जिल्हा धुळे 
६ ४४ कापडणे सर्वसाधारण किरण ( भैय्या ) गुलाबराव पाटील मुक्काम पोस्ट मेहेरगांव , 

तालुका - जिल्हा धुळे . 
धुळे सर्वसाधारण स्त्री पवार अश्विनी भटू 

१० , शिवालय , अनमोलनगर , देवपूर , धुळे , 

तालुका - जिल्हा धुळे . 
८ धुळे ४६ नगाव बु 

सर्वसाधारण राघवेंद्र ( रामदादा ) मनोहर पाटील मुक्काम पोस्ट नगाव , तालुका - जिल्हा धुळे 
९ धुळे ४८ कुसुंबा सर्वसाधारण पाटील संग्राम गोविंदा 

मुक्काम पोस्ट कुसुंबा , तालुका - जिल्हा धुळे 
धुळे सर्वसाधारण पाटील आनंद दत्तात्रय 

मुक्काम पोस्ट म्हसदी रोड , नेर , 

तालुका - जिल्हा धुळे . 
११ धुळे ५२ बोरविहिर सर्वसाधारण स्त्री पाटील मोतनबाई रावण 

मुक्काम गरताड , पोस्ट नरव्हाळ , 

तालुका - जिल्हा धुळे . 
१२ धुळे ५३ मुकटी सर्वसाधारण स्त्री पाटील मिनल किरण 

मुक्काम पोस्ट मेहेरगांव , 

तालुका - जिल्हा धुळे . 
१३ धुळे सर्वसाधारण पाटील आशुतोष विजय 

मुक्काम पोस्ट शिरूड , तालुका - जिल्हा धुळे 
१४ धुळे ५५ रतनपुरा सर्वसाधारण स्त्री पाटील अनिता प्रभाकर 

मुक्काम पोस्ट बोरकुंड , तालुका - जिल्हा धुळे 
१५ धुळे ५६ बोरकुंड 

सर्वसाधारण स्त्री पाटील शालिनी बाळासाहेब मुक्काम पोस्ट बोरकुंड , तालुका - जिल्हा धुळे 
आणि , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ५७ , पोट - कलम ( ३ ) चा खंड ( ) आणि पंचायत समित्या 
( निर्वाचक गण व निवडणुका घेणे ) नियम , १ ९ ६२ मधील नियम ६० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , जलज शर्मा , जिल्हाधिकारी , धुळे असे जाहीर करतो की , शिरपूर , शिंदखेडा , साक्री व धुळे या पंचायत समित्यांमधील खालील 
नमूद केलेले उमेदवार हे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या निर्वाचक गणातून पंचायत समितीचे सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 

परिशिष्ट - २ 
अ . क्र . तालुक्याचे पंचायत समिती निवडून 

निवडून आलेल्या 

उमेदवाराचा पत्ता 
निर्वाचन आलेला 

उमेदवाराचे नाव 
प्रवर्ग 


५४ शिरूड 


, 


, 


, 


नाव 


गणाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


8 


६ 


१ 


सर्वसाधारण स्त्री 


पाटील संगीता शशिकांत 


२ 


१५ अर्थे खुर्द 
१६ विखरण बु ।। 
१८ तहाडी त.त. 


सर्वसाधारण 


शिरपूर 
शिरपूर 
शिरपूर 
शिरपूर 
शिरपूर 


३ 


सर्वसाधारण स्त्री 


पाटील विनिताबाई मोहन 
भामरे प्रतिभा कैलास 
चौधरी ममता ईश्वर 
पाटील विठाबाई निंबा 


अर्थे खुर्द , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे 
नवे 

भामपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे 
तहाडी त.त. , तालुका शिरपूर जिल्हा धुळे 
भरवाडे , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे 
बाळदे , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे 


४ 


१ ९ वनावल 


सर्वसाधारण 


५ 


२० जातोडा 


सर्वसाधारण स्त्री 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ 


नाशिक विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ४ - १० , २०२१ / कार्तिक १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


५ 


परिशिष्ट - २ 


चालू 
निवडून आलेल्या 


उमेदवाराचा पत्ता 


अ . क्र . तालुक्याचे पंचायत समिती 

निर्वाचन 


नाव 


निवडून 
आलेला 
प्रवर्ग 


उमेदवाराचे नाव 


गणाचे नाव 


१ 


२ 


३ 3 


४ 


६ 


६ 


२१ शिंगावे 


सर्वसाधारण 


७ 


२२ करवंद 


सर्वसाधारण 


पाटील चंद्रकांत दामोदर 
सोनवणे यतीश सुनील 
जाधव रेखाबाई दर्यावसिंग 
ईशी वंदनाबाई भारत 


८ 


सर्वसाधारण स्त्री 


, 


शिरपूर 
शिरपूर 
शिरपूर २५ अजनाड 
शिंदखेडा २ ९ दाऊळ 
शिंदखेडा ३४ वर्षी 
शिंदखेडा ३ ९ हातनूर 
शिंदखेडा ४३ खर्दै बु ।। 

बु 


९ 


सर्वसाधारण स्त्री 


१० 


सर्वसाधारण स्त्री 


पवार अनिता राकेश 


११ 


सर्वसाधारण 


बोरसे पंडित दिगंबर 


१२ 


सर्वसाधारण स्त्री 


पाटील भाग्यश्री दिपक 


१३ 


शिंदखेडा ४४ मेथी 


सर्वसाधारण 


गिरासे रणजित गोरख 


शिंगावे , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे 
मांडळ , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे 
बभळाज , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे 
झोतवाडे , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे 
कमखेडा , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे 
साळवे , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे 
मुक्काम मांडळ , पोस्ट खर्दे , 
तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे . 
दिवी , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे 
दुसाणे , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे 
बळसाणे , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे 
आमोदे , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे 
जैताणे , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे 
पिंपळनेर , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे 
पिंपळनेर , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे 
मालपूर , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे 
कासारे , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे 
काळगाव , पोस्ट धमनार , तालुका साक्री , 


१४ 


साक्री 


सर्वसाधारण 


खैरनार रविंद्रराव प्रतापराव 


, 


१५ 


साक्री 


सर्वसाधारण 


जैन महावीर भागचंद 


१६ 


साक्री 


सर्वसाधारण 


महाले रोहिदास दगा 


१७ 


साक्री 


सर्वसाधारण स्त्री 


पगारे सोनाली बाजीराव 


५१ दुसाणे 
५३ बळसाणे 
५४ घाणेगांव 
५५ जैताणे 
७१ पिंपळनेर 
७२ चिकसे 
७६ धाडणे 
७७ कासारे 


१८ 


साक्री 


सर्वसाधारण 


१ ९ 


साक्री 


सर्वसाधारण स्त्री 
सर्वसाधारण स्त्री 


२० 


साक्री 


गांगुर्डे देवेंद्र मुरलीधर 
पगारे रोशनी शामकांत 
भामरे मंगलाबाई विजय 
देसले माधुरी चंद्रकांत 
अर्चना राजधर देसले 


२१ 


साक्री 


सर्वसाधारण स्त्री 
८१ म्हसदी प्र.नेर सर्वसाधारण स्त्री 


२२ 


साक्री 


जिल्हा धुळे . 


२३ धुळे 


८३ लामकानी 


सर्वसाधारण 


महाले तुषार रघुनाथ 


२४ धुळे 


८८ न्याहळोद 


सर्वसाधारण 


पवार योगराज प्रतापराव 


९ ० फागणे 


सर्वसाधारण स्त्री 


बडगुजर सुरेखा संजय 


> 


९ ७ नेर 


सर्वसाधारण स्त्री 


२५ धुळे 
२६ धुळे 
२७ धुळे 
२८ धुळे 


मुक्काम पोस्ट लामकानी , 
तालुका - जिल्हा धुळे . 
मुक्काम पोस्ट न्याहळोद , 
तालुका - जिल्हा धुळे . 
मुक्काम पोस्ट फागणे , तालुका - जिल्हा धुळे 
मुक्काम पोस्ट नेर , तालुका - जिल्हा धुळे 
मुक्काम पोस्ट सडगाव , तालुका - जिल्हा धुळे 
मुक्काम पोस्ट बाभूळवाडी , 
तालुका - जिल्हा धुळे . 
मुक्काम पोस्ट मूकटी , तालुका - जिल्हा धुळे 
मुक्काम पोस्ट शिरूड , तालुका - जिल्हा धुळे 


१०१ सडगाव 


मोरे अंजनाबाई मांगू 
गर्दै अश्विनी तुषार 
पाटील विद्या लक्ष्मण 


सर्वसाधारण स्त्री 


१०४ बोरविहिर 


सर्वसाधारण स्त्री 


सर्वसाधारण 


शर्मा राजेंद्र भटूलाल 


२ ९ धुळे 

धुळे 


१०५ मूकटी 
१०७ शिरूड 


३० 


सर्वसाधारण 


कोतेकर दिपक रंगराव 


- 


जलज शर्मा , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 


धुळे , ६ ऑक्टोबर २०२१ . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ 


नाशिक विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ४ - १० , २०२१ / कार्तिक १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


, 


क्रमांक ग्रापंवि / जिपपंसपोनि / कावि / ९ २५ ( १ ) / २०२१ . – महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ९ , 
पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( अ ) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( मतदार विभाग आणि निवडणुका घेणे ) नियम , १ ९ ६२ मधील नियम ६६ , 
पोट - कलम १ अन्वये मी , मनीषा खत्री , जिल्हाधिकारी , नंदुरबार असे जाहीर करते की , नंदुरबार जिल्हा परिषदेमधील रिक्त झालेल्या जागांच्या 
पोट - निवडणुकीत खालील नमूद केलेले उमेदवार हे त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या जिल्हा परिषद निवडणूक विभागातून नंदुरबार जिल्हा 
परिषदेवर सभासद म्हणून निवडून आले आहेत . 


परिशिष्ट 


अ . 


निवडून आलेल्या 


कायमचा पत्ता 


निवडणूक 
विभागाचा 


निवडणूक 
विभागाचे नाव 


क्र 
. 


उमेदवाराचे नाव 


क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


८ 


खापर 


पाडवी गीता चांद्या 


मुक्काम असली , पोस्ट तलाई , तालुका अक्राणी , 
जिल्हा नंदुरबार . 


२ 


अक्कलकुवा 


मक्राणी सुरैया बी अमीन 


२४ 


म्हसावद 


शितोळे हेमलता अरुण 


मुक्काम 

पोस्ट मक्राणीफळी , तालुका अक्कलकुवा , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मुक्काम पोस्ट शिरुड दिगर , तालुका शहादा , 
जिल्हा नंदुरबार . 
राहणार विद्याविहार , मोहिदे त . ह . , तालुका शहादा , 
जिल्हा नंदुरबार . 


४ 


२ ९ 


लोणखेडा 


पाटील जयश्री दिपक 


, 


५ 


३१ 


पाडळदे बु || 


शेवाळे मोहनसिंग पवनसिंग 


मुक्काम पोस्ट परिवर्धे , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार 


६ 


३५ 


कहाटुळ 


राऊळ ऐश्वर्यादेवी जयपालसिंग 


मुक्काम पोस्ट सारंगखेडा , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार 


७ 


३८ 


कोळदे 


गावित सुप्रिया विजयकुमार 


प्लॉट नंबर २ , सर्व्हे नंबर ५७० , मंगलमुर्तीनगर , नंदुरबार 


८ 


३ ९ 


खोंडामळी 


पाटील शांताराम साहेबराव 


मुक्काम नाशिंदे , पोस्ट विखरण , तालुका - जिल्हा नंदुरबार 


९ 


४० 


कोपी 


रघुवंशी राम चंद्रकांत 


सोनगीरपाडा , नवे सोनगीरपाडा , तालुका - जिल्हा नंदुरबार 


१० 


४१ 


रनाळा 


शिंत्रे शकुंतला सुरेश 


मुक्काम पोस्ट रनाळे , तालुका - जिल्हा नंदुरबार 


, 


११ 


४२ 


मांडळ 


मोरे जागृती सचिन 


मुक्काम पोस्ट शनिमांडळ , तालुका - जिल्हा नंदुरबार 


मनीषा खत्री , 


जिल्हाधिकारी , नंदुरबार . 


नंदुरबार , ८ ऑक्टोबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ 


नाशिक विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ४ - १० , २०२१ / कार्तिक १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


७ 


चे 


आदेश 
क्रमांक ग्रापंवि / जिपपंसपोनि / कावि / ९ २५ ( २ ) / २०२१ . – महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ५७ , 

९ 
पोट - कलम ( ३ ) व महाराष्ट्र पंचायत समित्या ( निर्वाचक गण व निवडणुका घेणे ) नियम , १ ९ ६२ मधील नियम ६० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये मी , 
मनीषा खत्री , जिल्हाधिकारी , नंदुरबार असे जाहीर करते की , पंचायत समितीमधील रिक्त झालेल्या जागांच्या पोट - निवडणुकीत खालील नमूद 
केलेले उमेदवार हे त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या निर्वाचक गणातून अक्कलकुवा पंचायत समितीवर सभासद म्हणून निवडून आले आहेत . 

परिशिष्ट 
निर्वाचक निर्वाचक 

निवडून आलेल्या 

उमेदवाराचे नाव 
क्रमांक 


अ . 


कायमचा पत्ता 


क्र . 


गणाचा 


गणाचे नाव 


१ 


२ 


४ 


३ 
कोराई 


१ 


१६ 


वसावे अश्विनी दिलीप 


५ 
मुक्काम गोटपाडा , पोस्ट काकडखुंट , 
तालुका अक्कलकुवा , जिल्हा नंदुरबार . 

मनीषा खत्री , 
जिल्हाधिकारी , नंदुरबार . 


नंदुरबार , ८ ऑक्टोबर २०२१ . 


> 


आदेश 
क्रमांक ग्रापंवि / जिपपंसपोनि / कावि / ९ २५ ( ३ ) /२०२१.- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ५७ , 
पोट - कलम ( ३ ) व महाराष्ट्र पंचायत समित्या ( निर्वाचक गण व निवडणूका घेणे ) नियम , १ ९ ६२ मधील नियम ६० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये मी , 
मनीषा खत्री , जिल्हाधिकारी , नंदुरबार असे जाहीर करते की , पंचायत समितीमधील रिक्त झालेल्या जागांच्या पोट - निवडणुकीत खालील नमूद 
केलेले उमेदवार हे त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या निर्वाचक गणातून शहादा पंचायत समितीवर सभासद म्हणून निवडून आले आहेत . 

परिशिष्ट 
निर्वाचक निर्वाचक 

निवडून आलेल्या 
गणाचे नाव 

उमेदवाराचे नाव 
क्रमांक 


अ . 


कायमचा पत्ता 


क्र . 


गणाचा 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


४ ९ 


पाटील वैशाली किशोर 


सुलतानपूर 
खेडदिगर 


२ 


५१ 


पाटील संगिता शांतीलाल 


३ 


५३ 


मंदाणे 


पवार रोहिणी दिनेश 


५८ 


डोंगरगाव 


याईस श्रीराम धनराज 


, 


, 


५ 


५ ९ 


मोहिदे तह 


पाटील कल्पना श्रीराम 


, 


६१ 


जावदे त.बो. 


मुक्काम पोस्ट सुलतानपूर , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार 
मुक्काम पोस्ट दामळदा , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार 

, 
मुक्काम पोस्ट मंदाणे , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार 
मुक्काम उधळोद , पोस्ट चिरखान , तालुका शहादा , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मुक्काम पोस्ट तिखोरा , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार 
मुक्काम वाडी पुनर्वसन , पोस्ट कलमाडी , तालुका शहादा , 

, 
जिल्हा नंदुरबार . 
मुक्काम काथर्दै खुर्द , पोस्ट काथर्दै दिगर , तालुका शहादा , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मुक्काम पोस्ट शेल्टी , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार 

, 

मनीषा खत्री , 
जिल्हाधिकारी , नंदुरबार . 


पटले निमा ओरसींग 


, 


७ 


६२ 


पाडळदे बु ।। 


पाटील सुदाम मंगळु 


८ 


६६ 


शेल्टी 


पाटील किशोर छोटूलाल 


नंदुरबार , ८ ऑक्टोबर २०२१ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ 


नाशिक विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ४ - १० , २०२१ / कार्तिक १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


आदेश 


, 


क्रमांक ग्रापंवि / जिपपंसपोनि / कावि / ९ २५ ( ४ ) /२०२१.- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ५७ , 
पोट - कलम ( ३ ) व महाराष्ट्र पंचायत समित्या ( निर्वाचक गण व निवडणुका घेणे ) नियम , १ ९ ६२ मधील नियम ६० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये मी , 
मनीषा खत्री , जिल्हाधिकारी , नंदुरबार असे जाहीर करते की , पंचायत समितीमधील रिक्त झालेल्या जागांच्या पोट - निवडणुकीत खालील नमूद 
केलेले उमेदवार हे त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या निर्वाचक गणातून नंदुरबार पंचायत समितीवर सभासद म्हणून निवडून आले आहेत . 


परिशिष्ट 


अ . 


निर्वाचक 


निर्वाचक 


निवडून आलेल्या 


कायमचा पत्ता 


क्र . 


गणाचा 


गणाचे नाव 


उमेदवाराचे नाव 


क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


७३ 


गुजरभवाली 


परदेशी शितल धर्मेंद्रसिंग 


२ 


७४ 


पातोंडा 


भील दिपमाला अविनाश 


, 


७६ 


होळ तर्फे हवेली 


मराठे सिमा जगन्नाथ 


मुक्काम पोस्ट धुळवद , तालुका - जिल्हा नंदुरबार 
मुक्काम राकसवाडे , पोस्ट पळाशी , तालुका - जिल्हा नंदुरबार 
मुक्काम दहिंदुले बु ।। , पोस्ट पातोंडा , तालुका - जिल्हा नंदुरबार 
मुक्काम पोस्ट नांदखें , तालुका - जिल्हा नंदुरबार 
मुक्काम पोस्ट सुंदर्दे , तालुका - जिल्हा नंदुरबार 


४ 


८५ 


नांदखें 


राठोड प्रल्हाद चेनसिंग 


५ 


८७ 


गुजरजांभोली 


पवार तेजमल रमेश 


मनीषा खत्री , 
जिल्हाधिकारी , नंदुरबार . 


नंदुरबार , ८ ऑक्टोबर २०२१ . 


" 


मंगळवार , ऑक्टोबर २६ , २०२१ / कार्तिक ४ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक क / कक्ष -५ / नपाप्र / कावि / ५८७ / २०२१.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम 
२० ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , जलज शर्मा , जिल्हाधिकारी , धुळे या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , दोंडाईचा 
वरवाडे नगरपरिषदेत दिनांक २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी झालेल्या विशेष सभेमध्ये खालील सदस्य नामनिर्देशित सदस्य म्हणून रीतसर 
निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 

निवडून आलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव 


अ . क्र . 


१ 


२ 


श्री . नरेंद्रसिंग वामनसिंग राजपुत 


१ 


२ 


श्री . ईश्वर बारकु धनगर 


जलज शर्मा , 


धुळे , २१ ऑक्टोबर २०२१ . 


जिल्हाधिकारी , धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ 


नाशिक विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ४ - १० , २०२१ / कार्तिक १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


- 


९ 


ORDER 


No. C / Desk - 5 / Municipal Branch / 587 / 2021.- In exercise of the powers vested in me , under Sub 
Section ( 1 ) of Section 20 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial 
Townships Act , 1965 , I , Jalaj Sharma , Collector , Dhule hereby publish the name of persons who has 
been declared elected as Nominated Person for Dondaicha Warwade Municipal Council in the Special 
Meeting held on 23rd August 2021 . 


Schedule 


Sr. No. 

1 


Name of the elected Nominated Persons 

2 


1 


Mr. Narendrasingh Vamansingh Rajput 


2 


Mr. Ishwar Baraku Dhangar 


JALAJ SHARMA , 


Collector , Dhule . 


Dhule , 21st October 2021 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


